लोभी व्यापारी 


युगोस्लाव्हियन लोककथा 









पुनर्कथन : आयरिन मिर्कोविच 
चित्र : हरॉल्ड बर्सन 
मराठी अनुवाद: तृप्ती कर्णिक 





#्ए- ज्कः * सर ५28४ || ९. & ५8 । 
बनने _अ $ हा ५ हक. की न्‍ न 9 
है को) >्यै ७ क हु 
/03902 +५|/5; 
५५ 27 &“|/ (४ >> 













































































लोभी दुकानदार 


युगोसलाव्हियन लोककथा 


पुनर्कधन : आयरिन मिकाविच चित्र : हरॉल्ड बर्सन 
मराठी अनुवाद: तृप्ती कर्णिक 


धन कु ० 
न स्साण न रे नाप कर के ्र 










आए जिओ खूप श्रीमंत व्यापारी होता. तो अंगात उंची फरचा झगा आपणि बोटांमध्ये 


चमचमत्या पाचू आणि माणिकजडित सोन्याच्या अंगठ्या घालायचा. 








एके दिवशी रफीक त्याच्या दुकानात विकण्यासाठी 
तांब्याच्या भांड्यांची खरेदी करायला आला होता. तासनतास 
घासाघीस आणि कटकट केल्यावर अतिशय कमी किंमतीला 
एकदाची ती भांडी त्याने मिव्ठवली. 





दुकानात परत आल्यावर त्याच्या लक्षात आलं की आपला श्र 
पैशांचा बटवा खिशातून गायब आहे. ताबडतोब आल्या पावली तो | ५84: 
परत फिरला पण बटवा काही मिव्णला नाही. रागाने त्याने का 
स्वत:च्या डोक्‍्याचे केस उपटले, मिश्या ओढल्या. त्याला खात्री होती /& की 
की नक्की एखाद्या भामट्याने ती थैली लंपास केली असणार. ट 
/९ 2. । 0 है। 
४ । / ] “5 2.०५ >>. 30 
9.» है । ः द हो ८ हु 
४:26 
















थोड्या वेव्ठाने दुपारनंतर प्रत्येक छोट्या गललीत दवंडी 
पिटली जाते, “ऐका हो ऐका55५५५ व्यापारी रफीकचे पैशाचे 
पाकीट हरवले आहे. ज्याला ते सापडले असेल त्याने ते परत 
आपणून दिले तर त्याला बश्षिस म्हणून सोन्याचे एक नाणे भेट 
देण्यात येईल. ऐका हो ऐका5555 

















झालं असं की जेव्हा रफीक बाजारात घासाघीस करत 
होता त्याच वेव्ठी इव्हों नावाचा एक गरीब माणूस बाजूच्या 
खेड्यातून त्याच्या घोड्याचे खोगीर दुरुस्त करायला आला होता. 
बायकोसाठी बाजारातून बांगड्या खरेदी करायची त्याची खूप 
इच्छा होती पण तेवढे पैसे त्याच्याकडे नव्हते. 


सजलेल्या दुकानांकडे विस्फारून बचत इव्हो चालत होता 
तेवढ्यात दगडाला ठेच लागून तो खाली पडला. 





जिथे तो ठेचकाव्हन पडला 


तिथे त्याला एक बटवा पडलेला 
दिसला. आणि नेमकं त्याच वेव्ठी 
ती दवंडी त्याच्या कानावर पडली. 
अति प्रामाणिक असल्यामुल्ठे 
बटवा घेऊन तो ताबडतोब 
रफीक व्यापाय्याच्या दुकानात 
आला. 





फ 
हर । 
(2 ग। * ८22९४ 
“5 ०१.::८८७ 
47 5००७८ ५ 


आओ 
“और के म्ण + हू 


० छः ० 


“मी इव्हो. हा बहुदा तुमचा बटवा 
असावा.” 

“खूप छान,” रफीक हर्षभरीत 
झाला. पण लगेचच त्याबदल्यात 


जाहीर केलेले बक्षिस आठवले आणि 
त्याला फार वाईट वाटले. 





इव्हो दुकानातल्या वस्तू न्याहाव्ठण्यात 


आहे हे पाहन त्या लोभी दुकानदाराने 


गुंग आ 


हव्हच बटव्यातून एक नाणे बाहेर काढून 


लपवून ठेवले. 


8 








“अरे, हे काय?” रफीक म्हणाला. “बटवा हरवला तेव्हा 
त्यात दहा नाणी होती आणि आता त्यात नऊच कशी काय? 
ह्याचा अर्थ तू ह्रातून एक नाणं आधीच काढून घेतलंय.” 


इव्होला ते ऐकून धककाच बसला. बक्षिस मिव्टलं नाही 
ह्ापेक्षा आपल्या प्रामाणिकपणावर शंका घेतल्यामुन्ठे त्याला 
खूप अपमानित वाटलं. 


“असं शक्‍्यच नाही! मी तर बटवा उचड़नही पाहिला 
नाही,” त्याने शपथ घेऊन सांगितलं. 


“मला खोटारडा म्हणतोस काय? तुइयावर आता कोर्टात 
खटलाच दाखल करतो,” रफीक ओऔरडला. 








॥ ५६ [५ ५५।।/  > जात रण 
। | $ / !2/ न 
| !' | े ।($ 0५ 
| क्‍ (| जा / ४ ।( 2 
श', । है हि. &/ >या ०, 
इव्होची कोर्टात जाण्याची आजवर कधी वेवठच आली नव्हती. 0] | ५ ५०० 


न्यायाधीश जिथे बसतात ते आसन आणि ती आलिशान खोली शी और १ ऋ 
पाहून तो भांबावून गेला. न्यायाधीशाना येताना पाहिल्‍्यावर तो ॥ /॥ ४, 3५ 7-3“7 
आणखीन भांबावला. अंगात घातलेल्या फरचा पायघोक अंगरखा, ॥ ९ ४ न / 5 “2 
डोक्यावरची पांढस्या केसांची टोपी, हातात जाडजूड पुस्तक आणि | (50% 





















चेहस्यावरचे करारी भाव अशा न्यायाधीशांना पाहून त्याचे पाय ३६८2७ ८280 2 आओ की ली: पे के 4 /8 7४ /0 
लटपट लागले. ४ 3-29... ोननेड 5053 अल्कलिकट 
>> 0० तक 2० ०» ++---- पाप ॥ ै ८ 5 द कक दः /%€३%* ४८३ 























है >> व्द दर 9३३ ५ कप रद । 
९८ ८-६ ( जे ५०० २३३२ 








क्ल्ल्फ़्प्नन्न्क्र- 55७-०- ०. लहर 2। ५ 
८ “ #5३2 [४ # २५ न! 


न # हि. /क क्र ही 
छः ४" हा न ह 


कक के हर 
हल छ 
९ हि हा ४ | न्‍- 
फ् पक. # $.भ > हु 
4 हे 
ते » 
५; 3 है ५ 
है 
श्र 
_ लक 3 
गा की | 
* छ् 
हक बल 
दी 
रू ॥# हि. 
९३ २२ समा सामान सम स्नत 
हर 





है. 
> +# &फछिथलड 5 
हिफिक्षुक 7 ए 
090 7 4: 
कि बी गे 
 र्फि कि ए एि (7 
छू... + &छ (ए 7 
ज. ल्‍ि न एछि 45 
द्धिथि न व 5 छि 
डिक 8 पर छ 
हि ण्फक+डफ 
न 20 हु 
एल दिएि एछिवेिःतर 
के / +- एसिश छि 
॑ लए फि-., ७ ई 
0 6. # एप पं 
म्रिहि छः क 
के आज 
0 ढक > , "पथ 
ग्रिटिषिशि पक 
6 कि छ ७एप फि 
्िरप्नियिएियि कि 





५ 


न्यायाधीशांनी त्यावर इव्होला त्याचे काय म्हणणे 
आहे ते विचारले. इव्हो नप्रपणे म्हणाला, “जज्जसाहेब 
मला जसा बटवा मिव्ठाला तसाच्या तसा मी परत केला 







गंभीर आणि कडक भासणारे न्यायाधीश 
प्रेमठठ मनाचे होते. ते अर्थातच् तेथील सगव्ब्या 
लोकांमध्ये शहाणे होते. एक मिनिट त्यांनी 
शांतपणे विचार केला. आणि त्यांनी आपला 
निर्णय सुनावण्यासाठी घसा खाकरला. 





छ- 


“दुकानदार रफीक, तू म्हणालास की तुझया 
हरवलेल्या बटव्यात दहा नाणी होती. त्यामुझे नऊ 
नाणी असलेला बटवा तुझा असणं शक्य नाही. तू 
दुकानात परत जा आणि तुझा बटवा एखाद्या 
दिवशी कुणी तरी तुला परत आणून देईल त्याची 
वाट बच.” 








न्यायाधीशांनी मग इब्होकड़े 
नजर टाकली. “हे बच्च तुला नऊ नाणी 
असलेला बटवा मिव्ठाला आहे. घरी जा 
आणि कुणी हा आपल्या मालकीचा 
असेल तर येईल मागायला. जर तो 
सहा महिन्यापर्यत नाही आला तर ती 
नाणी तुझी. तुला तुझया इच्छेप्रमाणे 
त्याचा वापर करता येईल.” 


तो निर्णय ऐकल्यावर लोभी रफीकचा संताप संताप झाला. पण काही 
बोलायची सोय नव्हती कारण बोललो तर अटक होण्याची भीती होती. लांब 
अंगरखा सांभाव्ठत तो तावातावाने कोर्टामधून निघून गेला. 








न्यायाधीशांनी इव्होला बटवा दिला. झाल्या प्रकाराने तो 
इतका चकित झाला की काय करावे ते त्याला सुचेना. 


“प्रामाणिक माणूस हा सगव्ब्यात श्रीमंत असतो,” 
न्यायाधीश इव्होला म्हणाले,”तो पैशाने गरीब असला तरी.” 


समाप्त 


